प्रशासकीय मान्यता 
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत मंजूर 
निधीतून यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : ससून-२०२०/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) नियोजन नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांची प्रशासकीय मान्यता 
क्रमांक - नियोजन/नि-४/सर्व.वायो/औषध/प्र.मा./१९-२०/९९६/२०,दिनांक १५.३०.२०२० 

५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचे निधी वितरण आदेशा क्रमांक- 
नियोजन/नि-४/सर्व.वायो/निधी वितरण/१९-२०/९९७/२०,दिनांक १५.३०.२०२० 

६) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/ससरुपु / 
जिवायो /३०३८/१-म/ २०२० /, दिनांक : १६.०३.२०२० 

७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५९/२०/कोषा-प्रश्‍ा-५, 

दिनांक १८.०३.२०२० 


वाचा: १ 


विच्या 


शासन निर्णय :- 


ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथे या संस्थेस ORM या विषाणूंची लागण झालेल्या 
रुग्णांसाठी तातडीने अतिदक्षता कक्ष निर्माण करण्याकरीता, जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव,जिल्हा 
नियोजन समिती, पुणे यांच्या उपरोक्त दिनांक १५.३.२०२० च्या पत्रान्वये मंजूर केलेलया निधीतून 
खालील तक्त्यात नमूद केलेली रुपये ५,००,००,०००/- (रुपये पाच कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेची 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या झासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससून -2020 /प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (रुपये) रुपये 
१) '। व्हेन्टीलेटर अँडल्ट अँण्ड पेडियाट्रीक ३० १३००००० ३९०००००० 
२) । व्हेन्टीलेटर निओनेटल ०२ ११००००० २२००००० 
३) | मल्टीपॅरा मॉनीटर ३२ १००००० 3200000 
४) | Ro gay ६० ३०००० १८००००० 
4) डिफिब्रिळेटर ०४ २००००० ८००००० 
६) ई.सी.जी मशीन ०२ ५०००० १००००० 
(9) इमर्जन्सी कार्ट ०५ ४०००० २००००० 
८) इन्स्ट्रमेन्ट ट्रॉली ०५ १८००० ९०००० 
९) | WR मशीन ३० ३५००० १०५०००० 
qo) | सलाईन स्टण्डस्‌ ५० १००० ५०००० 
११) | पोर्टेबळ Vassar ल॑म्प ०२ ४०००० ८०००० 
१२) इन्फ्रारेड थर्मामिटर १० ३००० 30000 
१३) | इमर्जन्सी कौट (रेस्युसिटेटर बंग विथ _ १५००० १५०००० 
मास्क, लॅरिंगोस्कोप, सायग्मोमॅनोमीटर, 
स्टेथोस्कोप) 
१४) | फॉगर ०५ 30000 440000 
94) Fea ऑटोक्लेव्ह (पोर्टबल स्टिम ०२ २५०००० ५००००० 
स्टरिळायझर-२२ टू २५ लिटर्स) 
१६) | Hoa foe कव्हर ५० ४००० २००००० 
१७) | ऑक्सीजन बंक (92 X 92) a ४००००० ४००००० 
एकूण ५९५००००००० 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 


नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससून -2020 /प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


ष्‌. 


Go 


99 


२. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडहन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


रुपये तीन लक्ष पर्यंतच्या किंमतीची यंत्रसामुग्री संस्थास्तरावर करण्यात यावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


.सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


Wd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खालील लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - ओ २७ 
४५१५ - इतर ग्रामविकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च 
८०० - इतर खर्च 
(३७) (०१) - इतर जिल्हा योजना 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससून -२०२० /प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय उपरोक्त झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक १८.०३.२०२० अन्वये 
वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम 


निर्गमित सूचनानुसार तसेच शासन 


पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास 


असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१८३३२११४१३ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


ARUN क et 
MURLIDHA ae 
RRAO 
DAHALE 


(अ. मु. डहाळे ) 


MAH, 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020. 19:50:47 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


४. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,पुणे 


५. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय,पुणे 


६. कक्ष अधिकारी (कोषा प्रशा - ५) ,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


